सातारा जिल्ह्यातील सातारा तालुक्यातील 
इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्त्यांची प्रमुख 
जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नती करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.८७/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- १९ जून, २०१९ 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचे पत्र 
क्र.मुअ(पुणे/का-२/रेशा/३६/२५३४/२०१९ दि. १२/०६/२०१९. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये सातारा 
जिल्ह्यातील सातारा तालुक्‍यातील १ इतर जिल्हा मार्ग व ४ ग्रामीण मार्ग रस्त्यांची एकत्रितपणे प्रमुख 
जिल्हा मार्ग म्हणून cola करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, 
सातारा यांनी सदर रस्ता दर्जोन्नत करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर प्रस्तावित रस्ते दळणवळणाच्या दृष्टीने व वाहतूक सुरक्षीत व जलद होण्यासाठी अत्यंत 
आवश्यक आहेत सदर रस्त्यांचे महत्त्व विचारात घेता रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे 
शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचा प्रस्ताव व जिल्हा परिषद, 
सातारा यांची मागणी विचारात घेऊन सातारा जिल्ह्यातील सातारा तालुक्‍यातील खालील रस्ते दर्जोन्नत 
करण्यात येत आहेत. 


साखळी क्रमांक दर्जोत्रत | दर्जीन्नती 


अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा व करावया नंतरचा 
क्रमांक लांबी ची लांबी क्रमांक 
इतर जिल्हा | (०/०० ते ४/६००) 
राष्ट्रीय महामार्ग-०४ ते म्हसवे - करंजे | मार्ग- ५० ४.६०० कि.मी. १३.९५० | प्रमुख जिल्हा 
- मोळाचा ओढा - शाहुपुरी - जुना मेढा | ग्रामीण (०/०० ते ०/८५०) | कि.मी. | मार्ग-१११ 
रस्ता ते साखरळ रस्ता. मार्ग-६२ ०.८५० कि.मी. 


ग्रामीण (0/00 ते ०/८००) 
मार्ग-६५ ०.८०० कि.मी. 


ग्रामीण (०/०० ते ४/७००) 
मार्ग-६७ ४.७०० कि.मी. 
ग्रामीण (०/०० ते 3/00) 


मार्ग-७२ ३.०० कि.मी. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.८७/नियोजन-२ 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२१ मधील सातारा जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग 
दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १३.९५० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (२७६१.६१० -- १३.९५०) 
म्हणजेच २७७५.५६० कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ४.६०० कि.मी. ने घट 
होवून एकूण लांबी (२८३४.१८० - ४.६००) म्हणजेच २८२९.५८० कि. मी. इतकी होईल. तसेच ग्रामीण मार्ग 
रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ९.३५० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (६९२३.६८० - ९.३५०) म्हणजेच 
६९१४.३३० कि.मी. इतकी होईल. 

हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१९०६१९१६४७५४६२१८ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Swaroop Tukaram Raipu 
ent Of Maharasht Public Works 


23930fb1a491b85ab7752c1dc4f2e3b8db33e2a8a 


Swaroop 9 
322ed2dcfb496a3a97 175, 
Tukaram Raipure य ळा 


2019.06.20 11:07:21 +05'30' 


(स्वरूप रायपुरे) 
उप अभियंता तथा कार्यासन अधिकारी, 
महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१) विभागीय आयुक्त, पुणे. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) जिल्हाधिकारी,सातारा. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सातारा. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, सातारा (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 

२००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाझामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी 

प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा). 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सातारा. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

निवडनस्ती. 


2s ७ <£2 


पृष्ठ २ पैकी २ 


